राज्यसेवा (मुख्य) परिक्षा-२०१५ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने शिफारस केलेल्या राज्य उत्पादन 
शुल्क विभागातील उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कालावधीकरिता अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१६/प्र.क्र.9७९/राऊशु-१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :११ मे, २०१६. 


वाचा : - १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दि. २०.०१.२०१४. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टिआरएन-०३१६/प्र.क्र.३८/१६/१८-ब, दि.१९.०३.२०१६. 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टिआरएन-०४१६/प्र.क्र.५४/१६/१८-ब, दि.१३.०४.२०१६. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि२०१६/प्र.क्र.9/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२०.०२.२०१६.. 


प्रस्तावना :- 
राज्यसेवा मुख्य परिक्षा-२०१५ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 

अधीक्षक, राज्य उत्पादन Bow (गट-अ), उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन Bow (गट ब) व सहायक आयुक्त, 
राज्य उत्पादन शुल्क (गट ब) या संवर्गातील अनुक्रमे एक, तीन व तीन पदांकरीता उमेदवारांची शिफारस 
केली आहे. दि.२.०५.२०१६ पासून गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे waar, पुणे या संस्थेमध्ये व गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे वनामती, नागपूर या संस्थेमध्ये सामान्य प्रशासन विभागामार्फत एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण सुरु करण्यात आळे आहे. त्याअनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
उपरोक्त नमूद ७ पदांवरील उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी (दोन वर्ष) अधिसंख्य 
पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उमेदवारांच्या 
प्रशिक्षणाकरीता अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) (वेतनश्रेणी रु १५६००-३९१००, ग्रेड वेतन 
रु.५४००/-) या संवर्गातील एक, उपअधीक्षक, राउशु (गट-ब) (वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन 
रु. ४४००/- या संवर्गातील तीन व सहायक आयुक्‍त, WS, (गट-ब) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड 
वेतन रु. ४४००/-) या संवर्गातील तीन याप्रमाणे एकूण सात अधिसंख्य पदे दि. ०२.०५.२०१६ पासून दोन 
वर्षाच्या कालावधीकरिता निर्माण करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१६//प्र.क्र.७९/राउश्ु-१ 


२. सदर अधिसंख्य पदे आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत 
आहेत. 
३. उपरोक्त प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित उमेदवारांच्या संख्येनुसार वेतनापोटी अग्रिम निधी 
प्रशिक्षण संस्थेला उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशानुसार करावी. तसेच व्यावसायिक 
खातेनिहाय प्रशिक्षण कालावधीत सदर निधी संबंधित उमेदवाराला अदा करण्याची अन्य व्यवस्था देखील 
त्यांनी करावी. 
४. संबंधित अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात त्याच 
लेखाशिर्षाखाली प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च टाकून तो त्या-त्या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 
५  वित्तविभागाने संदर्भाधीन दि.२०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१६०५१११३१०१०१६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pp Digitally signed by Punam Hiraman 

unam Wade 

H és DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Joint Secretary, 

| ra mM a n postalCode=400032, st=Maharashtra, 

cn=Punam Hiraman Wagde 

Wa g d e Date: 2016.05.11 13:13:23 +05'30' 

(पु.हि.वागदे) 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुबई/नागपूर. 

२. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, 
पुणे. 

५. महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती बोळे 

पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर-४४२ ४१०. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१०.कार्यासन क्र.व्यय-८ व वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती (राउशु-१). 


one G&G & 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


